अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२२-२३ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८४३)” 
मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : ९ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४ एप्रिल, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.२२.४.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि. ४.५.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.१७.५.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.३१.५.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.१४.७.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.७.९.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.१४.१०.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.२५.११.२०२२ 
१०. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.१५.१२.२०२२ 
११. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.१२.१.२०२३ 


PREM 9८ ८० Hw >? 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग१व वर्ग २ 
च्या अधिका-यांचे वेतनखर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२२-२३ 
करिता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय संनियंत्रण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी जिल्हा 
परिषदांना वाचा मधील अनुक्रमांक २ ते ११ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 
आता जिल्हा परिषदांचा एकूण वेतनखर्च विचारात घेऊन सर्व जिल्हा परिषदांना पुढील वेतननिधी 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३ 


तसेच विहित अटी व शार्तीची पूर्तता करणा-या संबंधित जिल्हा परिषदांना प्रवासखर्च निधी वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय:- 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या अधिका-यांचे ०१, वेतन साठी रुपये 
२,८५,००,०००/- व ११, देशांतर्गत प्रवासखर्चासाठी रुपये २२,५०,०००/- याप्रमाणे एकूण रुपये 
३,०७,५०,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी सात लाख पन्नास हजार फक्त) इतके अनुदान या शासन 
निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व 
वित्त अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल 
याचीही दक्षता घेण्यात यावी. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात 
येईल व अज्ञा कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 


oe सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 
वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात येणार 
नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे 
बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline ted 
वितरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२२३ 


४. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिका-यांची राहील. 


द. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१) 
(09) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८४३)” या लेखाशिर्षाखाली संबंधीत उद्दिष्टांतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिल, 
२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या 
निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या 
अटी व शातींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०९११२०५६३१२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAJENDRA 110001 evan 


ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9e6d5121ea1547c5b6abac50546c582bc9cb 


M A H A EV 02d8c4ee0e57eb3442ad725208b5, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=D90328C2FC4E73B881 BCFEA3BC5824 
FA462A2EC1E4EAD4BFE3B49791 12BDB493, 
G F N GAJ F cn=RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 
Date: 2023.03.09 16:54:42 +05'30' 
(रा. A. गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३ 


६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०. संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

११. after व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१४. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२२३ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दिनांक ९ मार्च, २०२३ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व WRIA (०१)(०१) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय/उप विभागीय आस्थापना (२२१५१८४३)" 


अ. | जिल्ह्याचे | सन २०२२-२३ करीता या शासन निर्णयान्वये | या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५१८४३ 
क्र. नांव वितरीत करण्यात येणारी रक्‍कम खाली वितरीत करण्यात येत असलेली 
०१, ११, वितरीत एकूण रक्‍कम 
वेतन देशांतर्गत | करण्यात (अक्षरी रुपये) 
प्रवास । येत असलेली 
खर्च एकूण रक्‍कम 
(3+8) 

? 2 & g & 
ठाणे १०००००० eee १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
पालघर ७५००००० | २००००० | ७७००००० §$| रूपये सत्त्याहत्तर लाख फक्त 
रायगड १०००००० | ५०००० १०५०००० = | रूपये दहा लाख पन्नास हजार फक्त 
सिंधुदुर्ग १०००००० | oo | १०००००० | रूपये दहा लाख फक्त 
नाशिक २०००००० | १००००० २१०००००  । रूपये एकवीस लाख फक्त 
धुळे [eee al ५०००० ५०००० =| BUA पन्नास हजार फक्त 
नंदुरबार १०००००० | १००००० | ११००००० _ | रूपये अकरा लाख फक्त 
जळगांव 2400000 | २००००० | २७००००० | रूपये सत्तावीस लाख wat 
अहमदनगर i | १००००० १००००० | रूपये एक लाख फक्त 
पुणे १०००००० | १००००० ११००००० | रूपये अकरा लाख फक्त 
सातारा |. "अ. ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
सांगली poo १००००० १००००० | रूपये एक लाख फक्त 
सोलापूर शिया ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
कोल्हापूर । १५००००० | oo | १५००००० =| रूपये पंधरा लाख फक्त 
औरंगाबाद । १०००००० | 8 | १०००००० | रूपये दहा लाख फक्त 
परभणी १०००००० | ५०००० १०५००००  । रूपये दहा लाख पन्नास हजार फक्त 
हिंगोली १०००००० शिका १००००००  । रूपये दहा लाख फक्त 
बीड १०००००० | 8 | १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
नांदेड शि | १००००० १०००००  । रूपये एक लाख फक्त 
उस्मानाबाद | १०००००० | १००००० | ११००००० | रूपये अकरा लाख फक्त 
लातूर = ee] १००००० १००००० | रूपये एक लाख फक्त 
बुलढाणा 10 १००००० १००००० रूपये एक लाख फक्त 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३ 


२३ | अकोला ० १००००० १००००० | रूपये एक लाख फक्त 
lay | वाशिम १०००००० po | १०००००० | रूपये दहा लाख फक्त 
२५ | अमरावती १०००००० | १००००० | ११००००० | रूपये अकरा लाख फक्त 
२६ | यवतमाळ १०००००० | १००००० ११००००० | रूपये अकरा लाख फक्त 
२७ | वर्धा | 0__| ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
२८ | नागपूर १०००००० | ५०००० १०५०००० = | रूपये दहा लाख पन्नास हजार फक्त 
२९ | भंडारा १०००००० | ५०००० १०५००००  । रूपये दहा लाख पन्नास हजार फक्‍त 
३० | गोंदिया te | ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
३१ | गडचिरोली | oo | 200000 २०००००  । रूपये दोन लाख फक्त 
एकूण २८५००००० | २२५०००० | ३०७५०००० | रूपये तीन कोटी सात लाख पन्नास हजार फक्त 
RAJENDRA MAHADEV 
GENGAJE 
(रा. म. गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


